महसूल विभागातील महसूल, भूमी अभिलेख तसेच 
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क कार्यालयासाठी स्थापन 
करण्यात आलेल्या एकत्रित प्रकल्प अंमलबजावणी 
समितीमध्ये प्रधान सचिव (वने) यांचा सदस्य म्हणून 
समावेश करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र. ३१३/ल-१. 
पहिला मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : ७ डिसेंबर , २०२१. 
संदर्भ :- महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र. ३१३/ल-१, दि. ४.१०.२०२१ . 


प्रस्तावना :- 

महसूल विभागांतर्गत विभागाच्या संगणकीकरणासाठी खुद्द महसूल व भूमी अभिलेख कार्यालयासाठी 
एक तसेच नोंदणी व मुद्रांक शुल्क यांच्या कार्यालयासाठी एक san दोन वेगवेगळया प्रकल्प अंमलबजावणी 
समिती असल्यामुळे संपूर्ण महसुल विभागासाठी एकच प्रकल्प अंमलबजावणी समिती संदर्भाधिन शासन 
निर्णयान्वये गठित करण्यात आली आहे. सदर समितीमध्ये प्रधान सचिव (वने) यांचा सदस्य म्हणून समावेडा 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. त्यानुसार खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 
शासन निर्णय:- 

महसूल विभागांतर्गत विभागाच्या संगणकीकरणासाठी महसूल विभागातील महसूल, भूमी अभिलेख 
तसेच नोंदणी व मुद्रांक शुल्क कार्यालयासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या एकत्रित प्रकल्प अंमलबजावणी 
समितीमध्ये प्रधान सचिव (वने) यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात येत आहे. 


2. एकत्रित प्रकल्प अंमलबजावणी समिती स्थापनेबाबतच्या संदर्भाधिन शासन निर्णयातील इतर तरतुदी 
कायम राहतील. 
३. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२११२०७१२१८५८२३१९ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
BHAGWAN 


MARUTI SAWANT 
(भगवान सावंत) 


अवर सचिव 


प्रति, 

मा. मंत्री (महसूल)/ मा.राज्यमंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव (माहिती तंत्रज्ञान), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव (मदत व पुनर्वसन) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


Cc WwW A -5 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र. 393/G-9. 


६. प्रधान सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मुंबई. 

७. जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

८. नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

९. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, मुंबई. 

१०. उपमहानिदेशाक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, पुणे. 

११. संचालक, महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग सेंटर, नागपूर. 

१२. उपमहासंचालक, युनिक आयडेंटिटी अँथोरिटी ऑफ इंडिया, पश्चिम क्षेत्र, मुंबई. 
१३. सह/उपसचिव (सवी महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
१५. महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा) मुंबई. 

१६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१७. निवासी लेखा परिक्षण अधिकारी, मुंबई 

१८.निवड नस्ती (ल-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


